धुळे जिल्हा नियोजन समितीवर 
विशेष निमंत्रित म्हणून नामनिर्देशन 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.९८/भाग.१/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२४ 


पहा : १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) शासन निर्णय क्र. डिएपी-२०२३/प्र.क्र.९८/का-१४८१-अ, दि.२६ डिसेंबर, २०२३ 
) 
) 


४) शासन निर्णय क्र. डिएपी-२०२३/प्र.क्र.९८/का-१४८१-अ, दि.१६ जानेवारी, 2028 
५) शासन निर्णय क्र. डिएपी-२०२३/प्र.क्र.९८/का-१४८१-अ, दि.२५ जानेवारी, २०२४ 
शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
३०/२०००” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३) चार (फ) येथील तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी 
असलेल्या व जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या दोन व्यक्‍तीस “विशेष निमंत्रित” म्हणून धुळे 
जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, धुळे यांनी उपरोक्त आदेशा 
सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. धुळे जिल्हा नियोजन समितीवर विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद विशेष निमंत्रितांचे 
नामनिर्देशन पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नामनिर्देशन रद्द होईपर्यंत यापैकी 
जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९०६१६५१५७२०१६ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


NITIN BHANUDAS #235 
KHEDKAR : डा 


049 
n=NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२३/प्र.क्र.९८/भाग.१/का-१४८१-अ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, धुळे यांचे खाजगी सचिव 
विभागीय आयुकत, नाशिक विभाग, नाशिक 

जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, धुळे 

उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नाशिक 

८) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, धुळे 

९) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे 

११)निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का-१४८१-अ. 


AD 


AN 


6 


o~ 


4 
द 
9 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२३/प्र.क्र.९८/भाग.१/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्र.: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.९८/भाग.१/का-१४८१-अ, दिनांक: ०६ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


नाव 


पत्ता 


श्री. सुमित ज्ञानेश्वर नागरे 


रा.साक्री, ता. साक्री, जि. धुळे 


श्री. राजधर उत्तमराव देसले 


रा. काळगांव , म्हसदी (प्र.नेर) ता. साक्री, जि.धुळे 


NITIN BHANUDAS : 
KHEDKAR 


१395९8 


(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


